पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या 
अखत्यारीतील भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 
यंत्रणा व महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणातील अधिकारी/ कर्मचारी यांना 
“कर्मयोगी भारत” पोर्टलवर प्रशिक्षण 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मिप्रदे-३९२३/प्र.क्र.१६१/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० 009 
तारीख: १८ जुले, २०२३ 


शासन परिपत्रक- 


केंद्र शासनाने “कर्मयोगी भारत” नावाने शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रशिक्षण 
देण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टल सुरू केलेले आहे. या प्रशिक्षण पोर्टलवर अनेक उपयुक्त प्रशिक्षणे 
विनाशुल्क उपलब्ध आहेत. सदर पोर्टलचा वापर करून राज्यातील सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांनी 
विविध प्रकारची उपयुक्‍त प्रशिक्षणे घेणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार “कर्मयोगी भारत” पोर्टलवरील 
विविध प्रशिक्षणे घेणे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील सर्व 
अधिकारी आणि कर्मचारी यांना अनिवार्य करण्यात येत आहे. 


पुढील कालावधीत पोर्टलवरील विविध प्रशिक्षणे घेण्याची कार्यवाही नियमितपणे करण्यात 
यावी. “कर्मयोगी भारत” पोर्टलवरील प्रशिक्षण घेण्याची कार्यपध्दती सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ 
मध्ये विहीत केळेली आहे. 


आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा व सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 
यांनी त्यांचे अधिनस्त सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांना ते कार्यरत असलेल्या ठिकाणी ऑनलाईन प्रशिक्षण 
घेण्यासाठी सर्व संबंधितांना आदेश द्यावेत व कार्यपूर्तीचा अहवाल सादर करावा. 


संचालक, महाराष्ट्र पर्यावरण व अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्था, नाशिक यांनी सदरील प्रशिक्षण 
घेण्यासाठी सर्व संबंधितांना येणा-या अडचणींचे निवारण करावे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व भूजल 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मिप्रदे-३९२३/प्र.क्र.१६१/पापु-२३ 
सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील अधिकारी/कर्मचा-यांच्या प्रशिक्षणाबाबत कार्यपूर्तीचा एकत्रित 
अहवाल शासनास सादर करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१८१४३४३६२६२८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ou=WATER SUPPLY AND SANITATION 
DEPARTMENT, 


Digitally signed by GANESH NIVRUTTI PAWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
120 


NIVRUTTI : = 
PAWAR NTN 
(गणेश पवार) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 

२. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 

४. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, बेलापूर नवी मुंबई 
५. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सर्व 

६. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व 

७. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व 

८. निवडनस्ती (पापु-१५/२३) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मिप्रदे-३९२३/प्र.क्र.१६१/पापु-२३ 


परिशिष्ट-अ 
Step-by-step guide on how to access iGOT Karmayogi 


1. Launch your web browser and go to the Igot Karmayogi portal _ link: 
https:/igotkarmayogi.gov.in. This is the official website for iGOT Karmayogi, and you will 
need to access it to create your account and start using the platform. 
2. Click on the "Register" button on the home page to create a new account. This will take you 
to the registration page, where you will need to provide some basic information about 
yourself. 
3. Fill in all the mandatory fields accurately. You will need to enter your first name, last 
name, position, email ID, and MDO (Ministry/Department/Organization). Make sure that you 
provide a valid email ID and MDO since it is used to validate your registration. 
4. Add your valid Mobile number and verify it by tapping on the "Send OTP" button. You 
will receive an OTP (One Time Password) through your mobile number, which you need to 
enter in the given field to complete the verification process. 
5. Double-check your information for any errors before submitting the registration form. If 
there are any mistakes, correct them before submitting. 
6. Check the self-declaration box to agree to the platform's terms and conditions and confirm 
that the information you provided is accurate. It is essential to agree to the terms and 
conditions to complete your registration. 
7. Once you submit the form, you will receive an email from Mission Karmayogi. This email 
contains a link that you need to click to set your password. It is essential to check your inbox 
and spam folders to find this email. 
8. Click on the link provided in the email to set your password. You will be redirected to a 
page where you can enter your new password. Create a strong and unique password that is at 
least 8 characters long and contains a mix of letters, numbers, and symbols. 
9. You will be redirected to the landing page, where you can log in to your iGOT Karmayogi 
account using your email ID and new password. Click on the "Sign in" button on the top right 
corner of the page and enter your login details. 
10. Once logged in, you can browse the available courses, enroll in them, and start learning. 
You can also participate in discussions, connect with other learners, and track your progress 
on the platform. 

You can contact our support team for assistance if you encounter any issues while 
accessing or using iGOT Karmayogi. 

You can find our contact information on the website's homepage. We will be happy to 
help you and ensure a smooth learning experience on the platform. 

Video Guide: https://youtu.be/M4srm-GRAVg 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


